महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), गट-अ 
मधील अधिकाऱयांच्या प्रशासकीय बदल्या 
शिक्षण संचालक व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली ३११९/प्र.क्र.११९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय.क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, दिनांक १७/०३/२०१७ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहे. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी 


घोषित करण्यात आळे आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतुक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम 
प्राधिकाऱयाळा, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या 


कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या 


अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे 


अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला 
आहे. 


२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील नियम ४ (४) दोन व नियम ४ (4) मधील तरतुदीस 


अनुसरून महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट अ मधील शिक्षण संचालक व तत्सम संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 


प्रशासकीय बदलीचा प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. नागरी सेवा 


मंडळाच्या शिफारशीस अनुसरून सक्षम प्राधिकारी व त्यांच्या लगतपूर्व वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या 


पूर्व मान्यतेनुसार खाळील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ३ 


मध्ये दर्डाविळेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन Beal क्रमांकः बदली ३११९/प्र.क्र.११९/प्रशा-२ 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
(१) (२) (३) (४) 

१ श्री. दिनकर महादेव पाटील, शिक्षण संचालक, रिक्‍त पदावर 
शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
अल्प संख्यांक व प्रौढ शिक्षण | शिक्षण संचालनालय, 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२ _ श्री. सुनिल रतनसिह चौहान, । शिक्षण संचालक, श्री. दिनकर पाटील यांच्या 
शिक्षण संचालक, अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण | प्रशासकीय बदलीने रिक्‍त 
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, | संचालनालय, होणाऱ्या पदावर 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


३. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत 


रजेवर जाऊ नये. बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते 


शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदातून 


तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 


अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी 
व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


च. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२०१५२५२४१९२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


Digitally signed by Santosh Basaveshwar 1031130. 
IN: c- Gi 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
५ a n t 0 ५ h B a ५ a ve ५ h wa r Ser ernment Of Maharashtra, ou=School Education and 


2.5.4. 


}de=400032, st=Maharashtra, 
fel 11652996d95372924b 1d22cdf88b33dfa2a3de3d8ea01 1b 


Mamadapure 1 amore i 
(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सर्व शिक्षण संचालक 

३. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३११९/प्र.क्र.११९/प्रशा-२ 


५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. संबंधित अधिकारी (आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 


१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. निवडनस्ती, प्रशा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


